जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ नोव्हेंबर, २०२२. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा बां प्रा वि ना/प्रआ/ग्रामा. दर्जोन्नत/पाचोरा(जि.जळगांव)/४४६८/सन- 
२०२१, दि.०७/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत. 


दर्जोन्नत करावयाची 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी) नंतरचा क्रमांक 
ies | , नगरदेवळा ते निपाणे रस्ता. । ०/०० ते ६/०० । ६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३४ 
२. निपाणे ते आखातवाडे रस्ता. । ०/०० ते ४/०० |। ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३५ 
३. निपाणे ते पिप्री अंतुर रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


४. निपाणे ते वडगाव सिक्झी ०/००ते ३/०० ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३७ 
रस्ता. 
षु. बदरखे ते मोहलाई जिल्हा हद्द | ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३८ 
रस्ता. 
६. संगमेश्वर ते सांगवी रस्ता. ०/०० ते २/५०० । २.५००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३९ 
७. बाळद ते उप्पलखेडा रस्ता. ०/०० ते ८/०० । ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४० 
८. बाळद ते गाळण रस्ता. ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४१ 
९. बाळद ते चुंचाळे रस्ता. ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 
च्च बडगाव मुलाणे ते दिघी रस्ता . | ०/०० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४३ 
११. | १. ।दिघीतेबेलखेडातांडा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४४ 
१२. ।वडाळीतेसार्वे बु. प्रभ. रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४५ 
१३. | होळ ते नगरदेवळा रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४६ 
१४. । नाचणखेडा ते गाळण रस्ता. । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४७ 
१५. । नाचणखेडा ते भडगाव रस्ता. | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४८ 
१६. ।सार्वेतेपिंप्री रस्ता . ०/०० ते२/५०० |। २.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४९ 
qo. | नैरीतेबदरखेरस्ता. ०/०० ते 3/00 | 3.00 fee AT. ग्रामीण मार्ग-१५० 
१८. | पिपळगाव खु. ते नगरदेवळा । ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५१ 
सीम रस्ता. 
१९. | चंचाळे ते पिपळगाव खु. रस्ता . | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५२ 
२०. | बाळद ते पिंपळगाव खु. रस्ता . | ०/०० ते ७/०० | ७.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५३ 
२१. ।टाकळीतेखाजोळा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५४ 
२२. ।खाजोळा ते आखातवाडे रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५५ 
२३. । भोरटेकते खाजोळा रस्ता. ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५६ 
२४. ।टाकळीते कजगावरस्ता. ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५७ 
२५. ।सार्वे बु. ते भामरे रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५८ 
२६. | मोहलाई ते पिंप्री अंतुर रस्ता. । ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१५९ 
२७. | नगरदेवळा सिम ते नगरदेवळा | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६० 
रस्ता. 
२८. | वडगावमुलाणे ते जामडी ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६१ 
रस्ता. (तालुका हद्द) 
२९. | पिपळगाव खु. ते धनगरवाडी । ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६२ 
रस्ता. 
३०. | निपाणे ते नगरदेवळा सिम ०/०० ते ३/५०० ।३.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६३ 
रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


३१. | होळते रा.मा.१९ रस्ता.'होळ | ०/०० ते १/५०० । १.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
फाटा) 

३२. | कासमपुराते रहीपुरा बांबरुड । ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६५ 
(प्र.बो.) रस्ता. 

३३. | कुर्‍हाड खु. ते लाख रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६६ 

३४. ।कळमसराते कुंभारखान रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६७ 

३५. | रामेश्वर ते लाख रस्ता. ०/०० ते ४/०० | 8.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६८ 

३६. | लोहटार ते पिंपळगाव ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता.(तालुका हद्द) 

३७. | लोहटार ते टोणगाव रस्ता. । 0/00 ते ३/०० | ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७० 
(तालुका हद्द) 

३८. | सांगवी ते मोहाडी रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७१ 

३९. | लोहारी खु. ते मोंढाळे रस्ता. । ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७२ 

४०. ।लोहारी तेआर्वे रस्ता. ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७३ 

४१. । वरखेडीते लोहारी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७४ 

४२. | सांगवी ते नाईकनगर रस्ता. । ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७५ 

४३. । वडगाव आंबे ते सावरखेडा ०/०० ते ५/०० | 4.00 fer HT. ग्रामीण मार्ग-१७६ 
रस्ता. 

४४. ।लाखतेबांबरुड प्र.बो. रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७७ 

४५. । चिचखेडा खु. ते तारखेडा ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७८ 
रस्ता, 

४६. | अंतुली बु. प्र.पा ते पाचोरा ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१७९ 
रस्ता. 

४७. | खडकदेवळा खु. ते डोंगरगाव | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८० 
रस्ता. 

४८. । जारगावते तारखेडा खु ०/०० ते २/०० | 2.00 feb AT. ग्रामीण मार्ग-१८१ 
रस्ता. 

४९. ।गाळणखु. ते उप्परखेडा ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८२ 
रस्ता.(तालुका हद्द) 

yo. | वाघुलखेडा ते मोंढाळा रस्ता. । ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८३ 

५१. | tg TY. प्र.पा ते वडगाव टेक | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८४ 
रस्ता. 

५२. ।ओझर ते पाचोरा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८५ 

५३. | eT ते एकुलती रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८६ 

५४. ।कोकडीतांडाते जोगेरस्ता. | ०/०० ते ४/०० | 8.00 fee AT. ग्रामीण मार्ग-१८७ 

५५. । कुर्‍हाड तांडा ते कळमसरा ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८८ 
रस्ता. 

५६. | कासमपुरा ते नाचणखेडा फाटा | ०/०० ते २/५०० । 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१८९ 


रस्ता. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


yo. | कासमपुरा ते बांबरुड प्र.बो. ०/०० ते ८/०० | ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९० 
रस्ता. 

५८. ।लासुरेतेराजुरी रस्ता. ०/०० ते २/०० | 2.00 fe AT. ग्रामीण मार्ग-१९१ 

५९. ।मोंढाळेते ग्रामा १३ रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९२ 

go. | मोहाडी ते आसनखेडा रस्ता. । ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९३ 

६१. ।मोहाडीते हडसन रस्ता. ०/०० ते ३/०० _।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९४ 

६२. | वडगावअसेरी ते गोराडखेडा | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९५ 
खु. रस्ता. 

६३. । गुलाबवाडी ते जवखेडा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९६ 
(तालुका हद्द) 

६४. ।कुरंगीते प्रजिमा ३५ला ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९७ 
जोडणारा रस्ता माहेजी 
स्टेशनपर्यंत. 

६५. । दुसखेडातेरामा ४० ला ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९८ 
जोडणारा रस्ता. 

६६. ।बांबरुड ते रोटवद तालुका हद्द | ०/०० ते ४/०० |। ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१९९ 
रस्ता. 

६७. | वरसाडे ते डोकलखेडा रस्ता. | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०० 

६८. | डोकलखेडा ते दहिगाव रस्ता. | ०/०० ते २/०० | 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०१ 

६९. । पिंपळगाव ते उमरविहिरे ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०२ 
जिल्हा हद्द पर्यंत रस्ता. 

७०. । पिपळगाव ते जुना जरंडी रस्ता. | ०/०० ते ५/(०० | 4.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०३ 

७१. | पिपळगाव ते बहुलखेडा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०४ 

७२. | पिंपळगाव ते जंरडी जिल्हा हद्द | ०/०० ते ५/०० । ५.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०५ 
रस्ता. 

७३. | पिपळगाव ते निमखेडी रस्ता. । ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०६ 

७४. । पिपळगाव ते चिचपुरे रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०७ 

७५. | कोल्हे ते मोराड रस्ता. ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०८ 

७६. | पिंपळगाव रेल्वे स्टेशन ते ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२०९ 
मोराड रस्ता तालुका हद्द. 

७७. ।राजुरीबु. ते भोजे रस्ता. ०/०० ते १/५०० | 9.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१० 

७८. ।राजुरीबु. ते निभोरी रस्ता. ०/०० ते ५/५०० | ५.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२११ 

७९. । प्रजिमा ३६ ते वाणेगाव रस्ता. । ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१२ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


८०. | सातगाव आश्रमशाळा ते TEs | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१३ 
रस्ता. 
८१. | निभोरी ते निभोरी तांडा रस्ता. । ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१४ 
८२. इजिमा ६० ते पिपळगाव तांडा | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१५ 
रस्ता. 
८३. ।रा.मा. vod सातगाव तांडा ते | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१६ 
जिल्हा मार्ग रस्ता. 
८४. [।ग्रा. मा. १६ते घोसला रस्ता. । 0/00 ते २/५०० । 2.400 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१७ 
८५. | शिदाड ते सातगाव Wee. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१८ 
८६. ।वरसाडेप्र.पा. ते तिघी रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२१९ 
८७. | पिंप्री खु.ते डोंगरगाव रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-२२० 
८८. | Bales व्हाया सुळकेश्वर ०/०० ते ५/५०० 4.400] ग्रामीण मार्ग-२२१ 
धरण ते खडकदेवळा रस्ता. कि.मी. 
एकूण २९८.५०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील जळगांव जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २९८.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(६१६६.२५ --२९८.५००) म्हणजेच ६४६४.७५० कि. मी. इतकी होईल. 
हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२११२५१५५९००३२१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 


(ग.सं. कचरे) 


\CHARE 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुकत, नाशिक. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३०/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगांव. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


